RNI No.MAHBIL / 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५, अंक ३ ९ ] गुरुवार 


ते 


बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ [ पृष्ठे ३०, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 7th September 2019 


NOTIFICATION 


No. SUP.5315 /CR 100 / D -XIV . — The Government of Maharashtra , vide the Notification having 
even Number , dated 30th June, 2018 has issued the orders of appointment of Advocates as “ Panel 
Advocate” on behalf of the State ofMaharashtra for conducting its litigation , i.e. Civil and Criminal 
cases in the Supreme Court as well as High Court, other Courts and Tribunals at New Delhi. In 
continuation to this order , The Government of Maharashtra is pleased to empanel following Advocates 
on behalf of State ofMaharashtra for the period of three years from the date of issue of aforesaid 
Notification dated 30th June 2018 : 


(III) Panel of Group “ A - II” Advocates : 

23 Adv. Ajit Bhasme 
(V ) Panel of Group “ C ” Advocates : 

24 Adv. Raghav Sharma 
2. The appointment of above Panel Advocates is strictly subject to the conditions of service laid 
down in the Maharashtra Law Officers ( Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 
1984. 

3. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any 


reason . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


YOGESH AMETA , 


Legal Advisor- cum - Joint Secretary to Government. 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि.) - १ 


२ 


. 


स्वसुख निरभिलाषः 


३ 


२ * 


२७ * 


१८ * 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१ . 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७ ९ ५ ९ ०० , फॅक्स : २२८८ ०५२४. 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१. 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८ , २२१० २२२२, फॅक्स : २२६७ ३९ १५ . 
खिद्यते लोकहेतोः ई -मेल : sec_mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट : www.mpsc.gov.in 

https://mahampsc.mahaonline.gov.in 
पशुधन विकास अधिकारी, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा , गट - अ 

धारिका क्रमांक : १ ९ ४ ( १ )( २)( ४७)/ २१३ ९ / पंधरा - अ 

जाहिरात क्रमांक : १३/ २०१ ९ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि , पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील पशुधन विकास अधिकारी , महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा , गट - अ ( Livestock Development Officer , 
Haharashtra Animal Husbandry Services, Gr.A ) या पदाच्या एकूण ४३५ जागांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन 
पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . या पदासाठी अर्हताप्राप्त असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात . 

२. उपलब्ध पदसंख्या:- ४३५ ( चालू रिक्त पदे ४०२ + ३३ अनुशेष ) 
जात प्रवर्ग अ.जा. अ.ज.वि.जा.भ.ज. भ.ज. भ.ज. वि.मा.प्र. 

इ.मा.व. सा . व शै. आ.दु.घ. 

एकूण खुला | एकूण पदे 
( अ) ( ब ) ( क ) | ( ड ) 

मागासवर्ग मागासवर्गीय 
२३ २१ ३ ५ ५ ३ ३ ८ ९ +३३१ ६० ४६ 

२५८ + ३३ | १४४ ४३५ 
रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 
सर्वसाधारण १५ १४ २ ३ २ २ ५८ + ३३१ ३ ९ ३० १६८ + ३३ 

२६१ + ३३१ 
अ) महिला ७ * २ * १ * १ * 

१४ * ७ ९ * ४३ * 

१२२ * 
( ३० % ) 
ब ) खेळाडू 

२ 

११ ७ ल १८ ल 
( ५ % ) 
क ) अनाथ 

१ 

१ * 
( १ % ) 
ड) दिव्यांग एकूण ४३५ जागांपैकी ०७ जागा चलनवलन विषयक दिव्यांगता किंवा मेंदुचा अर्धांगवायु ( Locomotor Disability or 
( ३ % ) Cerebral Palsy ) व ०७ जागा श्रवण शक्तीतील दोष ( Hearing Impairment) या दिव्यांग उपप्रवर्गासाठी आरक्षित 

असून, दिव्यांग उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास दिव्यांगासाठी आरक्षित असलेले पद खुल्या प्रवर्गामधून रिक्त ठेवण्यात येईल. 
* उपलब्ध असल्यास महिलांसाठी आरक्षित च उपलब्ध असल्यास खेळाडूसाठी आरक्षित 
- अनुशेषाची पदे 

# उपलब्ध असल्यास अनाथासाठी आरक्षित . 
२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे. 
२.२ कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पसंप्र २०११ / प्र.क्र .४/ पदुम -१ दिनांक १० 

जानेवारी , २०१२ अनुसार प्रस्तुत पदासाठी श्रवण शक्तीतील दोष ( Hearing Impairment ) व चलनवलन विषयक दिव्यांगता किंवा 
मेंदुचा अर्धांगवायु ( Locomotor Disability or Cerebral Palsy) असे दिव्यागत्व असलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत . 

तथापि, अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी ( Blindness or Low Vision) असे दिव्यांगत्व असलेले उमेदवार अर्ज करण्यास अपात्र आहेत . 
२.३ महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णय अमुजा-२०११/प्र.क्र .२१२/ का -३ दिनांक ०२ एप्रिल, २०१८ अनुसार अनाथ 

आरक्षणासाठी दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेले विहीत नमुन्यातील प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक असेल. तसेच अनाथ आरक्षणासंदर्भात उपरोक्त शासन निर्णय तथा शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने 
कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच संबंधित भरती वर्षात अनाथ उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास आरक्षणाचा अनुशेष पुढे न ओढता खुल्या 

प्रवर्गातून गुणवत्तेनुसार इतर उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात येईल . 
२.४ वि.जा. ( अ), भ.ज. ( ब), भ.ज.(क ) व भ.ज. (ड) या वर्गवारीसाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदावर 

योग्य उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास शासनाच्या अंतर्गत परिवर्तनीयतेच्या धोरणानुसार सदर पदासाठी वि.जा.( अ), भ.ज. ( ब), भ.ज.( क ) 
व भ.ज. ( ड ) यापैकी उपलब्ध वर्गवारीच्या उमेदवाराचा शासनाच्या अद्ययावत धोरणानुसार गुणवत्तेच्या आधारावर विचार करण्यात 

येईल . 
२.५ महिला आरक्षण व त्या संबंधातील नॉनक्रिमीलेयर ( NCL ) तसेच मागासवर्गीय व त्या संदर्भातील नॉनक्रिमीलेयर ( NCL ) प्रमाणपत्रांचा 
नमूना आणि इतर अटी 

शर्तीबाबत उमेदवारांनी आयोगाच्या 
संकेतस्थळावरील " सरळसेवा भरती " विभागातील “उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनाचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुनच त्याचे 

अनुपालन करावे . 
३. वेतनश्रेणी:- S - २० रु .५६,१०० -रु .१,७७,५०० + अधिक इतर भत्ते 


- 


- 


- 


- 


व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१ ९/ आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 


३ 


४. पात्रता:- उमेदवार भारतीय नागरिक असावा. 

४.१ वय: - दिनांक १ डिसेंबर, २०१ ९ रोजी अमागास वर्गवारीकरीता ३८ वर्षे व मागास वर्गवारीकरीता ४३ वर्षापेक्षा 
जास्त नसावे . 
४.२ महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचा-यांना उच्च वयोमर्यादा लागू नाही. 
४.३ शासन आदेशानुसार दिव्यांग व माजी सैनिक इत्यादींसाठी वयोमर्यादा नियमानुसार शिथिलक्षम राहील . 
४.४ पात्र खेळाडूंच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षांपर्यत शिथिलक्षम राहील. 
४.५ अपवादात्मक शैक्षणिक अर्हता किंवा अनुभव किंवा दोन्ही धारण करणा- या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा शिथिल 
करण्याविषयी आयोग विचार करु शकेल. परंतु आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील प्रमाणानुसार जेव्हा मुलाखतीसाठी पुरेसे उमेदवार 
प्राप्त होत नसतील तेव्हाच हा नियम विचारात घेतला जाईल. अशा प्रत्येक प्रकरणी उपलब्ध उमेदवारांच्या उच्चतम शैक्षणिक 
अर्हतेच्या दोन स्तर उच्च शैक्षणिक अर्हताप्राप्त उमेदवारच वयोमर्यादेत सवलतीकरीता विचारात घेतले जातील. अनुभवाच्या 
संदर्भात ज्या पदावरील किमान अनुभव मागितला असेल त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरील अनुभव वयोमर्यादा शिथिलीकरणास्तव 
विचारात घेतला जाईल . 
४.६ ।) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक : राक्रीधो-२००२/ प्र.क्र .६८ /क्रीयुसे -२, दिनांक १ जुलै, २०१६, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो-२००२/ प्र.क्र .६८ / क्रीयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६ तसेच शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : 
राक्रीधो-२००२/ प्र.क्र .६८ / क्रीयुसे-२, दिनांक ११ मार्च, २०१९, आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार, प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तीचे आरक्षण तसेच वयोमर्यादेतील सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल . 

II ) प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तीसाठी असलेल्या आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रीडा विषयक विहित 
अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम 
दिनांकाचेकिंवा तत्पूर्वीचे असणे बंधनकारक आहे. 

III ) खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच तो खेळाडू उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील 
निवडीकरिता पात्र ठरतो, याविषयीच्या पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे 
अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापूर्वीच सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडूसाठी आरक्षणाकरीता 
पात्र समजण्यात येणार नाही. 

IV) कागदपत्रे पडताळणी / मुलाखतीच्यावेळी खेळाडू उमेदवारांनी विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम 
प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र तसेच त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच खेळाडू कोणत्या 
संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीचा सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले प्राविण्य 
प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरशिफारसी 
/ नियुक्तीकरीताविचार करण्यात येईल . 

v) एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणाऱ्या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे 
प्रमाणित करण्याकरीता संबंधित उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे . 
४.७ शैक्षणिक अर्हता : 

( १) — पशुवैद्यकशास्त्र किंवा पशुवैद्यकशास्त्र व पशुसंवर्धन यामधील पदवी. 
( २) राज्य पशुवैद्यक परिषद / भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायदा, १९ ८४ नुसार नोंदणी असणे आवश्यक असून त्यामध्ये नोंदणी 
केलेला नोंदणी क्रमांक अर्जामध्ये नमूद करावा. 
४.८ प्रस्तुत पदास व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय नाही. तसेच खाजगी व्यवसाय करण्यास परवानगी नाही. 

४.९ परिविक्षा कालावधी २ वर्षाचा राहील. 
५. निवडीची पध्दत 
५.१ प्रस्तुत पदासाठी वस्तुनिष्ठ स्वरुपाची लेखी परीक्षा आणि मुलाखत अशा दोन टप्यामध्ये सदर भरती प्रक्रिया घेण्यात 

येणार आहे. लेखी परीक्षेचा दिनांक नंतर जाहिर करण्यात येईल . लेखी परीक्षा घेण्यात येणार असल्यामुळे 
जाहिरातीतील विहित मूळ अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही. सदर परीक्षेचा अभ्यासक्रम , 
परीक्षा योजना , परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेब साईटवर प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत . 


५.२ संबंधित परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ स्वरुपाची २०० गुणांची असेल . मुलाखत ५० गुणांची असून निवड होण्यासाठी 

मुलाखतीत किमान २१ गुण मिळविणे आवश्यक आहे. अंतिम गुणवत्ता यादी ही वस्तुनिष्ठ परीक्षेतील व मुलाखतीतील 
एकत्रित गुणांवर आधारीत राहील . 


५.३ प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज करण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण , 

वयोमर्यादा, शुल्क ,निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या 
वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे 
कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल. 


६. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्वनिवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल . 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १ ९ ४१ 


७. कर्तव्ये व जबाबदा - या :- प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदा- या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या 

वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 
८. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २८ एप्रिल २०१५ च्या अधिसुचनेनुसार प्रस्तुत पदास विभागीय संरचना व विभागीय संवर्ग वाटप 

नियमावली लागू आहे. 
९.शुल्क : 

१) अमागास उमेदवारांकरिता - रु . ३७४ २) मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता - रु . २७४ 


१०. अर्ज करण्याची पध्दत 

१०.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत. 
१०.२ पात्र उमेदवारांना वेब - बेस्ड ( Web- based ) ऑन लाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या वेबसाईटद्वारे 
दिनांक २३ ऑगस्ट , २०१ ९ ते दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील. 
१०.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच 
www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
१०.४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्जविचारात घेतला जाणार नाही . 
१०.५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 
१ ) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे ( २) नेटबँकिंग ( ३ ) डेबीट कार्ड ( ४ )क्रेडिट कार्ड ( ५ ) संग्राम केंद्र / 

सीएससी (नागरीक सेवा केंद्र ) 
१०.६ www.mahaonline.gov.in व https://mahampsc.mahaonline.gov.in येथे संग्राम केंद्र (ग्रामपंचायतीमध्ये) आणि 
सीएससी ची सूची उपलब्ध आहे . 
१०.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा : 

( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील " माझे खाते " या लिंक वर क्लिक करावे . 
( २ ) “ माझे खाते " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या 
नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर · Unpaid असे लिहिलेले असेल , त्या ठिकाणी Pay Now अशी लिंक उपलब्ध असेल . 
( ३) “Pay Now " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर 3 पर्याय उपलब्ध होतील. ( १) ऑनलाईन पेमेंट ( २ ) नागरी सुविधाकेंद्र ( ३) 
चलनाद्वारे 
( ४ ) उमेदवार क्रेडिट कार्ड , डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करु शकतील. 
( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास , उपलब्ध होणा- या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात 
जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक 
राहील. 
( ६ ) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा - या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही 
शाखेत , बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
( ७) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या दोन 
तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणा- या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन 

वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे . 
११. लेखी परीक्षेपूर्वी ७ दिवस अगोदर उमेदवारास प्रवेश प्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल . त्याची प्रत उमदेवाराने 

लेखी परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व लेखी परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 
१२. लेखी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय लेखी परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही . 
१३. समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही- १०१२/ प्र.क्र .१६/१२/ १६ - अ , दि . १३ ऑगस्ट , 

२०१४ वरील शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१११८/ प्र.क्र . ३९/१६- अ, दि . १९ डिसेंबर, २०१८ आणि 

तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 
१४. महिलासाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी महिला आरक्षणचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता 

महाराष्ट्राचे अधिवासी ( Domiciled) असल्याबाबत तसेच नॉन क्रीमीलेयर मध्ये मोडत असल्याबाबत ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित 

जमाती वगळून) स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे. 
१५. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गातील ( एसईबीसी ) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 

क्रमांक : सीबीसी १० / २०१८ / प्र. क्र . १३० / मावक, दिनांक ७ डिसेंबर, २०१८ अन्वये विहित करण्यात आलेले जातीचे प्रमाणपत्र 
कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच, शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक : 
सीबीसी- १०/ २०१३/ प्र. क्र . ३५ / मावक, दिनांक १५ जुलै, २०१४ अन्वये शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागासवर्गाकरीता ( ईएसबीसी ) 

देण्यात आलेली जात प्रमाणपत्रे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गातील ( एसईबीसी) आरक्षणाकरीता ग्राहय धरण्यात येतील. 
१६. आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील (ईडब्लूएस) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : राआधो- ४०१९/ प्र. 

क्र .३१/ १६- अ, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र, कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे 
आवश्यक राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 


१७. मागासवर्गीय उमेदवारांनी त्यांच्या वर्गवारीसाठी देय असलेली वयोमर्यादा / परीक्षाशुल्क यामध्ये सवलत घेतली असेल तरीही त्यांचा 

खुल्या प्रवर्गातील पदावरील शिफारसीकरीता विचार होत असल्याने , सर्व मागासवर्गीय उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित । 

उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणेनमूद करणे बंधनकारक आहे. 
१८. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना, मुलाखतीचेवेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. सदर 
मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीचे वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल, याची कृपया 

नोंद 
घ्यावी. 
१९. आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन अथवा इतर 

कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपर्क साधने आणण्यास वा वापरण्यास सक्त मनाई आहे. 
२०. विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकमध्ये परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता चलनाची 

प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक १३ सप्टेंबर , २०१९ रोजी २३.५ ९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर 

वेबलिंक बंद होईल. 
२१. चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक १६ सप्टेंबर , २०१९ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन 

वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही , तसेच परीक्षा शुल्काचा 
परतावाही केला जाणार नाही. 


मुंबई, 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१ ९ . 


उप सचिव , ( सरळसेवा-१), 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क.१५६/ आधार को / २०१ ९/ १००८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६(१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आधार को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी । 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
१ श्री . मोहन नारायण मिराशी 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी . 


व्यवस्थापक , काळाचौकी शाखा 


( ५ ) 
बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे , 


. 


रायगड, पुणे, रत्नागिरी . 


अटी : 


(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधित वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ आधार को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी मर्यादित , मुंबई,” असा 
फलक लावता येवू शकेल. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक पतसंस्था/ स.आ-५ / का.क .१५६/ दि वांगव्हॅली को / २०१ ९/ १००९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. पी. एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि वांगव्हॅली को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९ ६१ 
मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


/ 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 
( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . राजाराम भाऊ डाकवे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 
मुख्य 

लेखापाल 


( ५ ) 


( ४ ) 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


२ श्री . धनाजी किसन बावडेकर 


शाखाधिकारी 


३ श्री . दिनकर शंकर सावंत 


शाखाधिकारी 


संस्थेच्या मंजूर कार्यक्षेत्रापुरते 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


४ श्री . तानाजी रामचंद्र घराळ 


शाखाधिकारी 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


५ श्री . अशोक किसन डाकवे 


शाखाधिकारी 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


अटी: 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


९ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १ ९ ४१ 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ दि वांगव्हॅली को - ऑप.क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मुंबई ,” 
असा फलक लावता येवू शकेल. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी /व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल. खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क.१५६ / वसंतराज को - ऑप./ २०१९ / ११८७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये वसंतराज को - ऑप.क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, नवी मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम , १९ ६१ 
मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


/ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 
( १ ) 

( २) 
१ श्री . प्रविण विलासराव चव्हाण 


( ३ ) 


( ५ ) 


शाखा व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 
रायगड , ठाणे 


२ श्री . संतोष विष्णू नार्वेकर 
३ श्री . श्रीकांत दिनकर पाटील 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


वसुली व्यवस्थापक 
वसुली अधिकारी 


बृहन्मुंबई 


अटी: 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधित वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसंतराज को - ऑप.क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , नवी मुंबई," 
असा फलक लावता येवू शकेल . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
(१२) 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी /व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक २ मे २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल. खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , 


सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, 

पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / मोरणा वारणा / २०१९ / १११७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या मोरणा वारणा सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी । 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


कार्यक्षेत्र 


अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . मारुती श्रीपती पन्हाळकर 
२ श्री . एकनाथ रामराव कदम 


अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( ४ ) 
वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


( ५ ) 
बृहन्मुंबई , सांगली, सातारा 
ठाणे , कोल्हापूर , रायगड 


अटी: 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 


. 


. 


करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ मोरणा वारणा सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१३ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / लोकमंगल ना.सह.पत / २०१ ९ / ११२६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१५६( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या लोकमंगल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सोलापूर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम , १९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . पाटील रजनीकांत आनंदराव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


२ श्री . जगदाळे अतुल मधुकर 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


३ श्री . कुंभार संतोष सिध्दाराम 


वसुली अधिकारी 


( ४ ) 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


४ श्री . अंबरकर ऋषिकेश रमण 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


५ श्री . टाकळीकर भारत पंडितराव 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


अटी : 


(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 


. 


करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


१५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ लोकमंगल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सोलापूर " 
असा फलक लावता येवू शकेल . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 

( १३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


पुणे , 
दिनांक २४ एप्रिल २०१९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१ ९ / आश्विन ४-१०, शके १ ९ ४१ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / राजहंस ग्रा.बि.ना.सह / २०१९ / ११२७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये राजहंस ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्या. करंजे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम , १ ९ ६१ 
मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . अभिजित दत्तात्रय सोरटे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


वसुली अधिकारी 


( ४ ) 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


पुणे, सातारा , सोलापूर व 


~ 


अहमदनगर 


अटी: 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ राजहंस ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्या. 
करंजे ,” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 
( १३ ) संस्थेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी /व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


पुणे , 
दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल. खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि . )- ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , 

सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क .१५६ / एकता को - ऑप.के.सो./ २०१९ / ११३४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये एकता को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., ठाणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम , १९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 
( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . प्रदिप गंगाराम शिंदे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 
शाखाधिकारी 


( ५ ) 
बृहन्मुंबई, ठाणे , पुणे व 


( ४ ) 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकार 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


मुख्यालय 
शाखाधिकारी 


सातारा . 


२ श्री . संजय नामदेव कापडी 


रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग 


मुख्यालय 


- 


. 


अटी. 

(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तिची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ एकता को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., ठाणे, ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


१ ९ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १ ९ ४१ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ 

नमूद करावा . 
( १३ ) संस्थेचे 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी /व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


. 


पुणे , 
दिनांक २ मे २०१ ९ . 


डॉ . पी . 

एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


भाग एक ( म.उ.वि .) - ४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१०, शके १ ९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून 
वाचा : (१ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसूली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ 
( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि मालाड , सहकारी बँक लि ., यांचा प्रस्ताव दिनांक १० मे २०१ ९. 


. 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका / १-सआ / दि मालाड बँक/ का.क.१५६ / १२१८ / २०१ ९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, ( प्रशासन ) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि मालाड , सहकारी बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाही- पुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . गणेश वामन घुगे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 
मुंबई 


१ 


अधिकारी 


२ 


श्री . संजय राजेश्वर गुप्ता 


अधिकारी 


ठाणे 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


श्री . रघुवीर जगन्नाथ सामंत 


अधिकारी 


पालघर 


४ 


श्रीमती रेणू सुरेश प्रभू 


अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई-४ यांना सादर करावी. 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ /प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि मालाड, सहकारी बँक लि ., मुंबई 
असा फलक लावता येईल . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१ ९/ आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ २१ 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल , २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोंबर, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र -पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक २३ मे २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२२ 


अ.क्र . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि -१ / सप्तश्रृंगी महिला नागरी पत / क.१५६ / सन २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , गौतम बलासाने , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक या 
आदेशान्वये सप्तश्रृंगी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. कळवण , ता . कळवण, जि . नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांचे व 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . पवार साहेबराव निंबा 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

नाशिक जिल्हा 
अटी: 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक 
६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशाप्रमाणे केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाचा ( Cost of Process ) व शिल्लक रकमेचा तपशील संस्थेस न 
चुकता विहित नमुन्यात सादर करावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , 

सहकारी बँक / 
पतसंस्था असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


२३ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ 
अन्वयेची कार्यवाही ही विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल 
२०२० पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही आपली राहील . 


नाशिक, 
दिनांक २८ मे २०१ ९ . 


गौतम बलसाने , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक . 


. 


. 


अ.क्र . 


१ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि -१ / क्रांतीवीर वसंतराव नाईक ग्राबिशेपत / क .१५६ / सन २०१ ९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, गौतम बलासाने, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक 
या आदेशान्वये क्रांतीवीर वसंतराव नाईक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., नांदूरशिंगोटे , ता . सिन्नर , जि . नाशिक या संस्थेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांचे व त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम 
९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . शेख नजीर दगु 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

नाशिक जिल्हा 
अटी : 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक 
६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशाप्रमाणे केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाचा ( Cost of Process ) व शिल्लक रकमेचा तपशील संस्थेस न 
चुकता विहित नमुन्यात सादर करावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
भाग एक ( म.उ.वि. ) - ५ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१ ९/ आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 
( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, 

सहकारी बँक / 
पतसंस्था असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

(१३ ) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ 
अन्वयेची कार्यवाही ही विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल 
२०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही आपली राहील. 


नाशिक, 
दिनांक २८ मे २०१ ९ . 


गौतम बलसाने , 
जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १ ९ ४१ 


२५ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


I 


No. A - 3902 /2019 / 1431. — The High Court has been pleased to make the ranking of the following 
JudicialOfficers in the order as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 . Smt. S. R. Tiwari 

Civil Judge, Senior Division , Nagpur vice 
Chief JudicialMagistrate , Nagpur. 

Shri R. D. Bodhane retired . 
2 . Shri K. S. Totla 
Joint Civil Judge , Senior Division and 

Chief Judicial Magistrate , Nagpur vice 
Additional Chief JudicialMagistrate , 

Smt. S. R. Tiwari. 
Nagpur. 
3. Shri S. G.Adake 

Joint Civil Judge, Senior Division and 
AdditionalChief JudicialMagistrate , 

Additional Chief JudicialMagistrate , 
Nagpur . 

Nagpur vice ShriK. S. Totla . 
4. Shri D. A. Jadhav 

Additional Chief Judicial Magistrate , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division 

Nagpur vice Shri S.G. Adake. 
and Additional Chief Judicial 

Magistrate , Nagpur . 
5. Shri K. P. Kshirsagar 

2nd Joint Civil Judge, Senior Division and 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division 

Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial 

Nagpur vice Shri D. A. Jadhav . 
Magistrate , Nagpur . 
6. Shri A. V. Dhuldhule 

3rd Joint Civil Judge , Senior Division and 
4th Joint Civil Judge , Senior Division 

Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial 

Nagpur vice Shri K.P.Kshirsagar . 
Magistrate , Nagpur. 
7. Shri S.M.Kale 

4th Joint Civil Judge , Senior Division and 
5th Joint Civil Judge, Senior Division 

Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief Judicial 

Nagpur vice Shri A. V. Dhuldhule . 
Magistrate , Nagpur . 
8. Smt. R. M.Satav 

5th Joint Civil Judge , Senior Division and 
6th Joint Civil Judge , Senior Division 

Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief Judicial 

Nagpur vice Shri S. M.Kale . 
Magistrate , Nagpur. 
9. Shri S. R. Totla 

6th Joint Civil Judge , Senior Division and 
7th Joint Civil Judge , Senior Division 

Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief Judicial 

Nagpur vice Smt. R.M. Satav . 
Magistrate ,Nagpur. 
10. Shri C. R. Balwani 

7th Joint Civil Judge , Senior Division and 
8th Joint Civil Judge , Senior Division 

Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nagpur vice Shri S. R. Totla . 

Nagpur . 
11. Smt. B. N. Ichpurani 

8th Joint Civil Judge , Senior Division and 
9th Joint Civil Judge , Senior Division 

Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief JudicialMagistrate , Nagpur vice Shri C. R. Balwani. 

Nagpur . 
12. Shri M.M.Gadiya 

9th Joint Civil Judge , Senior Division and 
10th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief JudicialMagistrate , Nagpur vice Smt. B. N. Ichpurani. 

Nagpur. 
13. Shri S. V. Deshmukh 

10th Joint Civil Judge , Senior Division and 
11th Joint Civil Judge , Senior Division 

Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nagpur vice ShriM.M.Gadiya . 

Nagpur. 
भाग एक ( म.उ.वि . ) - ५ अ 


२६ 


14 . 


15 . 


16 . 


17 . 


18 . 


19 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 
Name and Present Posting 

New Posting 
Smt. V. P. Phadnis 

11th Joint Civil Judge, Senior Division and 
12th Joint Civil Judge , Senior Division Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nagpur vice Shri S. V. Deshmukh . 
Nagpur . 
Shri D. G.Malviya 

12th Joint Civil Judge , Senior Division and 
13th Joint Civil Judge , Senior Division 

Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nagpur vice Smt. V. P. Phadnis . 
Nagpur . 
Shri D.M.Mata 

13th Joint Civil Judge, Senior Division and 
14th Joint Civil Judge , Senior Division Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nagpur vice Shri D. G.Malviya . 
Nagpur . 
Shri B. T. Yengade 

14th Joint Civil Judge , Senior Division and 
15th Joint Civil Judge, Senior Division 

Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nagpur vice Shri D.M.Mata . 
Nagpur . 
Smt. D.M. Judge 

15th Joint Civil Judge , Senior Division and 
16th Joint Civil Judge, Senior Division 

Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief JudicialMagistrate , Nagpur vice Shri B. T. Yengade . 
Nagpur . 
Shri V. F. Chougule 

16th Joint Civil Judge , Senior Division and 
17th Joint Civil Judge , Senior Division Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nagpur vice Smt. D.M. Judge . 
Nagpur. 
Shri B. V. Baravkar 

17th Joint Civil Judge , Senior Division and 
18th Joint Civil Judge , Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nagpur vice Shri V. F. Chougule . 
Nagpur 
Smt. Maya A. Deshmukh 

18th Joint Civil Judge , Senior Division and 
19th Joint Civil Judge , Senior Division 

Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nagpur vice Shri B. V. Baravkar . 
Nagpur. 
Shri P. B. Remane 

19th Joint Civil Judge, Senior Division and 
20th Joint Civil Judge , Senior Division Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nagpur vice Smt. Maya A. Deshmukh . 
Nagpur. 
Shri A. G. Deshmukh 

20th Joint Civil Judge, Senior Division and 
21st Joint Civil Judge , Senior Division 

Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief JudicialMagistrate , Nagpur vice Shri P. B. Remane. 
Nagpur. 
Shri Y. L.Meshram 

21st Joint Civil Judge , Senior Division and 
22nd Joint Civil Judge , Senior Division Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nagpur vice Shri A.G. Deshmukh . 
Nagpur. 
Shri A. N. Jaiswal 

7th Joint Civil Judge, Senior Division and 
8th Joint Civil Judge , Senior Division 

Additional Chief JudicialMagistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Amravati vice Smt. P. L.Gupta transferred . 
Amravati . 


20 . 


. 


21 . 


22 . 


. 


23 . 


24 . 


25 . 


Bombay, 
Dated 7th June 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १ ९ ४१ 


२७ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


I 


No. A - 3902/ 2019/ 1434. — The High Court has been pleased to make the transfers and postings of 
the following JudicialOfficers : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 . Smt. Aparna P. Borkar 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 

JudicialMagistrate , First Class , Amgaon , 
and JudicialMagistrate , First Class , 

District Gondia . 
Gondia . 
2 . Shri Ganesh V.Gandhe 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

JudicialMagistrate, First Class, Chalisgaon , 
JudicialMagistrate , First Class , 

District Jalgaon vice Shri M. V. Bhagwat. 
Chopada, District Jalgaon . 
3. Shri Ravi S.Mankar 

6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

JudicialMagistrate , First Class , Bhusawal, 
Judicial Magistrate, First Class , 

District Jalgaon . 
Muktainagar , District Jalgaon . 
4. ShriGajanan S. Badgujar 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Joint Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , First Class, Pachora , 
JudicialMagistrate , First Class , 

District Jalgaon . 
Erandol, District Jalgaon . 
5. Shri Sameer D. Kurane 

23rd Joint Civil Judge, Senior Division 
3rd Joint Civil Judge, Senior Division 

and Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Pune vice Shri R. H. Nathani. 
Baramati, District Pune. 


II 


The High Court has further been pleased to make the ranking ofthe Judicial Officers in the order 
as shown herein below : 


Name and Present Posting 
1 . Shri D.G.Mhaske 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 

Chopada , District Jalgaon . 
2. ShriM. V. Bhagwat 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 

Chalisgaon , District Jalgaon . 
3. Shri R. H.Nathani 

23rd Joint Civil Judge , Senior Division 
& Additional Chief JudicialMagistrate , 
Pune . 


New Posting 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Chopada , 
District Jalgaon vice Shri G. V. Gandhe 
transferred . 
3rd Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Chalisgaon , District Jalgaon . 


24th Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief JudicialMagistrate , Pune 
vice Shri A. S. Tekale . 


25th Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief JudicialMagistrate , Pune 
vice Smt. K. M. Pingle . 


4. Shri A. S. Tekale 

24th Joint Civil Judge , Senior Division 
& Additional Chief Judicial Magistrate , 

Pune . 
5 . Smt. K.M. Pingle 

25th Joint Civil Judge , Senior Division 
& Additional Chief Judicial Magistrate , 
Pune. 


26th Joint Civil Judge, Senior Division & 
Additional Chief JudicialMagistrate , Pune 
vice Smt.M.R. Khanwe. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१ ९ / आश्विन ४-१०, शके १ ९ ४१ 


Name and Present Posting 


New Posting 


6. Smt. M.R. Khanwe 

26th Joint Civil Judge , Senior Division 
& Additional Chief Judicial Magistrate , 
Pune . 


27th Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief Judicial Magistrate , Pune 
vice Shri P. D. Sawant. 


7 . 


Shri P. D. Sawant 
27th Joint Civil Judge , Senior Division 
& Additional Chief JudicialMagistrate , 
Pune . 


28th Joint Civil Judge, Senior Division & 
Additional Chief JudicialMagistrate , Pune 
vice Shri O. N.Mantri. 


8. Shri O. N.Mantri 

28th Joint Civil Judge , Senior Division 
& Additional Chief JudicialMagistrate , 
Pune . 


29th Joint Civil Judge , Senior Division & 
Additional Chief JudicialMagistrate , 
Pune. 


Bombay, 
Dated 7th June 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/ 2019 /1432. — The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officer as shown herein below : 


Name and Present Posting 


New Posting 


1. Smt. A. U. Kadam , District Judge -2 and 

Additional Sessions Judge , Vasai, 
District Thane . 


District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Vasai, District Thane vice ShriM.P. 
Divate transferred . 


Bombay , 
Dated 4th June 2019 . 


S.P. TAVADE , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A -1203/2019 / 1435. — In exercise of the powers conferred by sub- section ( 3 ) of section 9 ofthe 
Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974 ), the High Court is pleased to appoint ShriMaksudkhan 
Husenkhan Pathan , District Judge- 3 and Assistant Sessions Judge, District - Amravati, as an 
Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect. 


Bombay , 
Dated 1st July 2019 . 


S.P. TAVADE , 
Registrar General. 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू 

चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस.१४१८ / प्र.क्र . २९ ६/ फ - ७.- श्री . अशोक कुमार मिश्रा ( भावसे -१९ ८४ ), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( वन्यजीव), नागपूर 
हे दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विरेंद्र तिवारी , 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ). 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 2nd February, 2019 . 


NOTIFICATION 


No. IFS.1418 /C.R . 296 /F -7.— Shri Ashok Kumar Misra (IFS 1984 ), Principal Chief Conservator of 
Forest (Wildlife ), Nagpur has superannuated from the Government Service on 31st January, 2019 (A.N.). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 


Additional Principal Chief Conservator 

of Forests (Mantralaya ). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१ ९ / आश्विन ४-१०, शके १ ९ ४१ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१९ . 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस .१४१८ / प्र.क्र . ३०७ / फ - ७.- श्री .किशोर देवराम ठाकरे ( भावसे-२००३), वनसंरक्षक , सामाजिक वनीकरण, ठाणे हे 
दिनांक ३१ जानेवारी, २०१ ९ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


- 


विरेंद्र तिवारी, 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ) . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 2nd February , 2019 . 


NOTIFICATION 


No. IFS.1418/ C.R. 307/ F- 7.- Shri Kishor Devram Thakare, (IFS 2003) , Conservator of Forest 
Social Forestry Circle , Thane has superannuated from the Government Service on 31st January, 2019 
( A.N.). 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 


Additional Principal Chief Conservator 

of Forests (Mantralaya ). 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , १० वा मजला, 
ए विंग , मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९. 

अधिसूचना 
क्रमांक स्वेसेनि .२०१७/ प्र.क्र . ५२८ / सेवा- ३.- डॉ . शोभा पांडुरंग चांडक , वैद्याकीय अधिकारी , गट - अ, उपजिल्हा रुग्णालय , सेनगाव, 
जि . हिंगोली ( वेतन बँड रु. १५६००-३९ १००+ ग्रेड वेतन रु. ५४०० ) ह्या दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ ( म.पू.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाल्या 
आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . उमेश ध . राठोड , 
कार्यासन अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE ,PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD ,MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


